RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35574 


S 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक २६ ] 


बुधवार , जुलै १२, २०१७/ आषाढ २१, शके १९३९ 


[पृष्ठे २, किंमत : रुपये १० . ०० 


असाधारण क्रमांक ४२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 


आदेश 


पत्ता 


क्रमांक नपाप्र /कार्या- ४ / अ.नि ./पोलादपूर / २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ च्या 
कलम १९ ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , पी. डी . मलिकनेर , प्र. जिल्हाधिकारी, रायगड या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , 
रायगड जिल्ह्यामधील पोलादपूर नगरपंचायतीच्या दिनांक ४ जुलै २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या अध्यक्ष या पदाच्या निवडणुकीमध्ये खालील 
उमेदवार त्यांच्या नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे अध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत : 
अ. क्र . नगरपंचायतीचे नाव अध्यक्षाचे नाव 

शेरा ( जर जागा राखीव 

असेल तर कोणासाठी) 
( २ ) 
१ पोलादपूर सौ . पार्ट सुनिता ज्ञानदेव पार्टकोंड, 

खुला ( महिला ) 
मु . पो. ता. पोलादपूर, 
जिल्हा रायगड. 


( ३ ) 


अलिबाग , 
दिनांक ७ जुलै २०१७. 


पी . डी . मलिकनेर, 
प्र . जिल्हाधिकारी, रायगड - अलिबाग. 


( १ ) 


भाग एक - अ ( को. वि . पु. ) - ४२- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - कोकण विभागीय पुरवणी, जुलै १२, २०१७ / आषाढ २१ , शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR OF RAIGAD 


Order 
No. Mun / W . S .- IV / Pre . Ele ./ Poladpur/2017 . — In exercise of the powers vested in me under 
sub - section ( 1) of section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagar Panchayat and 
Industrial Township Act , 1965 , I, P . D . Malikner , Collector of Raigad hereby publish the name 
of person who have been declared elected as President of the Poladpur Nagar Panchayat, 
Raigad from shown against their names in the President Elections held on 4th July 2017 : 


Address 


Serial 
No. 


Name of 
Municipal 


Name of 
President 


Remark 
(whethers seat is 
reserved if so for whom ) 

(5 ) 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


Poladpur 


General (Woman ) 


Shreemati Parte 
Sunita Dnyandev 


Partekond , 
at Post Tal. Poladpur , 

Dist . Raigad . 


Alibag , 


P . D . MALIKNER , 
Collector , Raigad - Alibag. 


dated 7th July 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIPARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


